राज्य सेवा हक्क आयोग, अमरावती या 
कार्यालयातील “कक्ष अधिकारी” या पदावरील 


प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस मुदतवाढ देणेबाबत 


श्री.देवेंद्र चव्हाण, कक्ष अधिकारी 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि-११२२/प्र.क्र.२२/प्रशा-२ (१४ब) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक:- १५ मार्च, २०२४ 


संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन आदेश समक्रमांक, दिनांक ०७.१०.२०२२ 


शासन आदेश 
श्री.देवेंद्र चव्हाण, कक्ष अधिकारी, गृह विभाग यांची संदर्भाधीन दिनांक ०७.१०.२०२२ रोजीच्या 
आदेशान्वये सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्य सेवा हक्क आयोग, अमरावती या 
कार्यालयातील “कक्ष अधिकारी” या पदावर प्रथमत: एक वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती 
करण्यात आली होती. त्यानुसार श्री.चव्हाण हे सदर कार्यालयात दिनांक २७.०१.२०२३ पासून प्रतिनियुक्तीने 
कार्यरत असून त्यांचा सदर कार्यालयातील प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दिनांक २६.०१.२०२४ रोजी संपुष्टात 
आला आहे. 


२. आता या आदेशान्वये, श्री.देवेंद्र चव्हाण, कक्ष अधिकारी, गृह विभाग यांच्या सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्य सेवा हक्क आयोग, अमरावती या कार्यालयातील “कक्ष अधिकारी” या 
पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस ०२ वर्ष म्हणजेच दिनांक २६.०१.२०२६ पर्यत मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. श्री.चव्हाण यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन दिनाक ०७.१०.२०२२ रोजीच्या शासन 
आदेशातील इतर अटी व शर्ती कायम राहतील. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१५२२५३१२२७०७ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VIVEK RAMAKANT 


JADHAV 


(वि. र. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.देवेंद्र चव्हाण, कक्ष अधिकारी, राज्य सेवा हक्क आयोग, अमरावती 


शासन आदेश क्रमांकः कअनि-११२२/प्र.क्र.२२/१४-ब 


प्रत: 


Ee) 


अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
अ.मु.स/प्रधान सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सह/उप सचिव (आस्थापना), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
उपसचिव, राज्य मुख्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई 

आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग, अमरावती 

उपसचिव (लो.दि.क.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
निवड नस्ती/प्रशञा-२(१४ब) 


AN AD 


Cc 
eS 


£58) ०८ 
७. य... म क ७ २ न 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


